फौजदारी 
प्रक्रिया 
संहिता, 
१९७३ 


महाराष्ट्र शासन 


अधिसूचना 


गृह विभाग(विशेष), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २००९ 


क्रमांक.-इएक्सएम-०९०९/सर्व जिल्हादंडाधिकार/प्र.क्र.२५३/बि.शा. २, 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा अधिनियम २) कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा बापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारेः- 

जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी निर्देशित केलेल्या निवडणूक अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी व 
क्षेत्रिय अधिकारी यांची त्यांनी निर्देशित केलेल्या ठिकाणी, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक-२००९ कामाकरीता ह्या 

अधिसुचनेच्या दिनांकापासून ते दि.२५.९०.२००९ च्या कालावधीकरीता विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून 

नियुक्‍ती करीत आहे आणि अशा प्रकारे नियुक्‍त केलेल्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास उक्त संहितेच्या कलम १२९, 
१३३, १४३ ब १४४ खालील शक्‍ती अथवा विशेष शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


died 
14 
(म. ध. कांबळे) 
शासनाचे उप सचिव. 
2K 2K 2K 2K OK 
तात्काळ क्रमांक.-इएक्सएम-०९०९/जिल्हादंडाधिकारी/प्र.क्र. २५३/बि.शा. २, 
गृह विभाग(विशेष), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २००९. 


प्रत, माहिती ब आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी सादर अग्रेषित. 

(सदरहू अधिसूचना राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in)- शासन निर्णय 
बिकल्पांतर्गत गृह विभागाच्या माहितीत उपलब्ध आहे) 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

सर्व मा.जिल्हा ब सत्र न्यायाधिश 

सर्ब जिल्हादंडाधिकारी 

सर्ब पोलीस आयुक्‍त 

सर्व पोलीस अधीक्षक 

महसूल व बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

विधी ब न्याय बिभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (कार्यासन विशा-२) 


व्यवस्थापक, शासकोय मुद्रणालय, चर्नी रोड मुंबई यांना सादर, त्यांना विनंती करण्यात येते को, 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-४ (अ) मध्ये आजच्या दिनांकास प्रसिध्द करुन त्यांना १० मुद्रीत प्रती 


दिनांक ३० सप्टेंबर, २००९ पर्यंत शासनास पाठवाव्यात, ही बिनंती. f 
i, १ 


(म. ध. कांबळे) 
शासनाचे उप सचिव. 


DAS $ K\2009\SPL\2\September\06.lwp 


: महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक--मध्य उप-विभाग 


वर्ष ९, अंक ३२] बुधवार, सप्टेंबर २३, २००९/आश्‍विन ९, शके १९३१ पृष्ठ ९, किंमत : रुपये ९५.०० 


असाधारण क्रमांक ५७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क गृह विभाग (विशेष) 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ सप्टेंबर २००९ 


अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३. 


क्रमांक इएक्सएम. ०९०९/सर्व जिल्हादंडाधिकारी/प्र.क्र. २५३/वि.शा. २.-- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) कलम २१ अन्बये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा A करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे :-- 
जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी निर्देशित केलेल्या निवडणूक अधिकारी, सहायक निवडणूक अधिकारी व क्षेत्रिय अधिकारी यांची त्यांनी निर्देशित केलेल्या 
ठिकाणी, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २००९ कामाकरिता ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २००९ च्या कालावधीकरिता विशेष 
कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे आणि अशा प्रकारे नियुक्‍त केलेल्या बिशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास उक्त संहितेच्या कलमे १२९, 233, 
१४३ व १४४ खालील शक्‍ती अथवा विशेष शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


म. ध. कांबळे, 
शासनाचे उप सचिब. 
HOME DEPARTMENT (SPECIAL) 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 22nd September 2009 


NOTIFICATION 
Cove or CRIMINAL PROCEDURE, 1973. 

No. EXM. 0909/All District Magistrate/CR. 253/SPL-2.— In exercise of powers conferred by section 21 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints, the 
Returning Officer, Assistant Returning Officers and Zonal Officers/Sectoral Officers appointed by the District 
Magistrate for Vidhan Sabha Election, 2009, in their respective Constituency in the District in the State of 
Maharashtra, to be the Special Executive Magistrates and confers upon them the powers of an Executive 
Magistrate under sections 129, 133, 143 and 144 as the case may be, within the area of their respective 
jurisdiction, for the period commencing from date of issue of this notification till 25th October 2009. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


| M. D. KAMBLE, 
| Deputy Secretary to Government. 
भाग एक (म.उ.वि.)-५७-२१ (१) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJ1 SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


